- अजंठा-बेरुळ लेण्यांचे संरक्षरण परिरक्षण व परिसर 
: विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी समितीची 
स्थापना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
- शासन Pea, क्रमांक एमटीसी २००४/६/प्र.क्र.२६०/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई-ड०००३२, दिनांक ०५ मे, २००५. 


बाया:- १) शासन निर्णय क्रमांक एमटीसी २००२/३/प्रक्र.१४०/पर्यटन, दिनांक १०.५.२००२ 


प्रस्तावना :-अजंठा - वेरुळ लेण्यांचे संरक्षण, परीरक्षण ब परीसर विकास प्रकल्प टप्पा-१ हे काम 
२००२ अखेर पूर्ण झाले असून त्यासाठी एकूण ११० कोटीचा खर्च झाला असून त्या परिसरात 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 


२. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार अजंठा- dea दुस-या टप्प्यासाठी मंजुरी देण्यात आली 
आहे. सदर प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्यास रु.३६० कोटीचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी अंदाजे 
रु. ३०० कोटी खर्च प्रतिपुती पध्दतीने 1316 बँकेमार्फत ठपलब्ध होणार आहे.या संदर्भात जपान 
बँकेने सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. 

अजंठा - वेरुळ प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्यासंदर्भात सुकाणू समेतीची पहिली बैठक दि. १ 
जून २००४ रोजी केंद्र शासन यांच्या अध्यक्षतेद्माली झाली या बैठकौमध्ये राज्य शासनाशी सबंधित 
निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये (१) राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या स्तरावरील समितीमध्ये सह 
सचिब्(पर्यटन) केंद्र शासन, यांचा समावेश कराबा. (२) विभागीय स्तरावर असलेल्या विभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या समितीमध्ये प्रादेशिक संचालक, भारत पर्यटन, मुंबई यांचा समावेश 
करावा. . र 


२. अजंठा - वेरुळ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक एमटीसी - १०९१/ 
WH. wed पर्यटन, दिनांक २८.११.९१ अन्वये विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 


यांच्या a समन्बय समिती गठील करण्यात आली असली तरी मुख्य 
सचिवांच्या दाली यां प्रँकूल्पासाठी समिती ग ठीत करण्यात आलेली नाही. 


शासन निर्णयः- केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार अजंठा - वेरुळ लेण्यांचे संरक्षण, परीरक्षण ब 
परीसर विकास प्रकल्प दुस-या टप्प्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
समिती गठीत करण्याचा प्रश्‍न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यास अनुसरुन शासन आता 
खालील अधिका-यांची एक राज्यस्तरीय समिती नियुक्‍त करण्यास मान्यता देत आहे. 


१) मुख्य सचिब - अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन - सदस्य 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त - सदस्य 
४) अपर मुख्य सचिव/ प्र. स.. महसूल - सदस्य 
५) सचिव (पर्यटन), केंद्र शासन, नवी दिल्ली - सद्स्य 
६) अ. मु. स. / प्रधान सचिव (वने) - सदस्य 


D\Pawas-Ajanthe-Ellore Semiti-GR-! 


१७ tee tee sry feo Vert 
2) TAT Tea IR ~ TR 


८) प्रधान सचिव, ग्राम विकास : - सदस्य 
९) प्रधान सचिव, ऊर्जा - सदस्य 
१०) प्रधान सचिव, पर्यावरण - सदस्य 
५१) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग - सदस्य 
१२) सचिव, पाणीपुरवठा विभाग - सदस्य 
१३) सचिव, रस्ते - सदस्य 
१४) सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग - - _ सदस्य 
१५) व्यवस्थापकीय संचालक, म॑. प. वि. म., मुंबई  - - सदस्य 
१६) अधिक्षक अभियंता, भारतीय पुरातत्व विभाग  - सद्स्य 
१७) संचालक, भारतीय विमान प्रचालन, प्राधिकरण - सदस्थ 
१८) सचिव (पर्यटन) - सदस्य सचिव 


राज्यस्तरीय समितीबरोबर frit स्तरावर खालील अधिका-यांची विभागीय स्तर 
'समिती स्थापन करण्यासही शासन मान्यता देत आहे. 


' १) विभागीय आयुक्‍त - __ अध्यक्ष 
२) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद - सदस्य 
३) वन संरक्षक, वन विभाग, औरंगाबाद : सद्स्य 
४) मुख्य अभियंता, सा. बां. fe, औरंगाबाद - सद्स्य 
५) मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा, औरंगाबाद - सद्स्य 
६) प्रादेशिक व्यबस्थापक, म. प. बि. म., औरंगाबाद - सय्रप 
७) उप संचालक, नगरपालीका प्रशासन, औरंगाबाद - सद्स्य 
८) Seer THs संचालक, म. प. वि. म., मुंबई अ - समस्वयक 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
bah 
Wa Wa: > 
(रय. ) 


अवर सचिव,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

महालेखापाल-१, (लेखापरीक्षा! लेखा ब अनुजेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखापरीक्षा/ लेखा ब अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 

नियोजन fram Hare, मुंबई, 

वित्त विमाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महसूल व बन विभाग, (महसूल) मंत्रालय, मुंबई, 
महसूल व बन विभाग, (वने) मंत्रालय, मुंबई, 


गृह fer, (परिवहन) मंत्रालय, मुंबई, 

सामान्य प्रशासन विभाग, (नागरी विमान चालन), मंत्रालय, मुंबई, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (रस्ते) मंत्रालय, मुंबई, 

ग्राम बिकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

पर्याबरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य (सांस्कृतिक कार्य),मंत्रालय, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद, 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई, 

उप संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

मुख्य बन संरक्षक, औरंगाबाद, 

बन संरक्षक, औरंगाबाद, 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र पाणीपुरबठा व जलनिस्सारण मंडळ, मुंबई, 
महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
व्यवस्थापक, माहिती ब जनसंपर्क, महासंचालनालय, मुंबई, 
सचिव, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, नबी दिल्ली, 

मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


DAPawar-Ajanthe-Ellora: Samsiti-GR-3 


